कृषि विभागाच्या सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे 
वितरण करण्याबाबत. 
(कृषि, फलोत्पादन व कृषी विद्यापीठे) 
महाराष्ट्र हासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.३४)/२-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक :- १२ एप्रिल, २०२१ 
संदर्भ : 
वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
प्रस्तावना-: 
महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक २०२१ यास विधानमंडळाने मंजूरी दिलेली असून महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिली असल्याचे संदर्भाधिन शासन परिपत्रकात वित्त विभागाने नमूद 
केले आहे. 
२. राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चासाठी 
एप्रिल महिन्यातील तातडीच्या बांधिल खर्चाकरीता तात्पूरती व्यवस्था म्हणून वित्त विभागाने प्रशासकीय 
विभागांना ०१-वेतन, ०२-मजुरी, ०४- निवृत्ती वेतन, ०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०-कंत्राटी 
सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च, १४-भाडेपट्टी व कर व ३६-सहाय्यक अनुदान (वेतन) उद्दीष्टांकरीता 
मर्यादित स्वरूपात निधी वितरीत करण्यास प्राधिकृत आहे. 
५. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार वित्त विभागाने मंजूर केल्यानुसार 
अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२१-२२ (White Book) पुस्तकाच्या आधारे प्रशासकीय विभागांना प्राधिकृत 
केलेल्या उद्दीष्टशीर्षातर्गतचा निधी वितरण करण्याचे प्रस्तावित होते. त्याअनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकानुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधील स्तंभ क्र. ८ मधील अनिवार्य खर्चाकरीता मंजूर निधी स्तंभ क्र.५ मध्ये निर्देशित 
केलेल्या नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संनियंत्रण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.३४/२-अओ, 


२. कृषि विभागाच्या अधिनस्त सर्व नियंत्रक आणि आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन शासन परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून सन 
२०२१ -२२ मधील वितरीत अर्थसंकल्पीय अंदाज विहित पध्दतीनुसार खर्च करण्याची दक्षता घ्यावी. 

३. हा शासन निर्णय प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


Oo. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०४१२१२२८५९३७०१ आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरिने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Suhas Madhusudan Sakpal 
ht 


SUhas Madhusudan कण्या 
2.5.4.20=01592dd98f36fbc9248265 1 7361a31b8166fce7745d35b95 
fa79159b8fb74478, 


Sakpal पय यम 
(सुहास सकपाळ) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय विकास), दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. आयुक्त (पशुसंवर्धन), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय), मत्स्यव्यवसाय आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६. नियंत्रक, डॉ.,बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि.रत्नागिरी. 
७. नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जि. अहमदनगर. 
८. नियंत्रक, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
९. नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०. महाळेखापाल,पमहाराष्ट्र-१(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व 
लेखा),मुंबई. 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
१२. सर्व संचालक कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, 
१४. उप विभागीय कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अहमदनगर, अकोला, परभणी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/(प्र.क्र.३४/२-अओ, 


१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 

१९. सर्व उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, कृषि व, पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२१. उप सचिव, (पदुम-१६) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. उप सचिव,(अर्थसंकल्प -१३, व व्यय-१) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२३. उप सचिव, (का-१४११/१४३१), नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

२४. निवडनस्ती का.क्र.२ओे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट -अ 


कृषी व पदुम विभाग शासन निर्णय, क्र. SMT -२०२१/प्र.क्र.३४/२-अ, दि., १२ 


एप्रिल २०२१९ चे सहपत्र 


(रू. हजारात) 
मागणी नियंत्रक संवितरण अधिकाऱ्या मुळ अर्थसंकल्पीय वितरित केलेली 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष | नियंत्रक / आहरण व संवितरण = 1 बाब हि 
क्र तरतुद तरतूद 


२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


संचालन व प्रशास (भारित) 


संचालन व प्रशास (दत्तमत) 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त, पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२२३५ ३१५९ | आयुक्‍त ,मत्स्यव्यबसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई 


उप सचिव, कृषि व पदुम विभग मंत्रालय, मुंबई, 


२४०१ ०१२७ PU आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुण 


२४०१ ०१३६ कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५०-इतर खर्च 


५०-इतर ख ८००.०० } 9.00 | 
08 वेतन ६५०७१५०.०० ६५०७१५.०० 

०२ मजूरी १२७६.०० ६३.८० 

०३ अतिकालिक भत्ता ६२६७.०० | ooo 


०६ SQ, बीज ब पाणी शुल्क 


१२२३२३६.०० 


६१६.८० 


१० कंत्राटी सेवा 


१.०० 


०,०५ 


११ प्रवास Ga ३७४१३ 


१३ कायालयीन Ga 
१४ भाडेपट्टी ब कर 


Wooo 
३९८००,०० 


२००५.५५ 
१९९०,०० 


योजनेचे नाव 


विभागीय व जिल्हा कृषि कार्यालये 


जिल्हा कृषि कार्यालये 


२४०१ ०१४५ 


२४०१ ०१५४ 


नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यां 


कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


०१ वेतन १११६५०२०.०० १११६५०२.०० 
०३ अतिकालिक भत्ता १.०० | ooo 
०६ दूरध्वनी, बीज व पाणी शुल्क १७५०७.०० ८७५.२५ 


१० कंत्राटी सेवा १०० व्न् 
११ प्रवास Ga ४१७४३.००_ | ooo 


१३ कायोलयीन Ga ५२७९९.०० २६३९.९५ 
१४ भाडेपट्टी ब कर ३८०३३.०० १९०१.६५ 
१७ संगणक खरचं ११५२.०० [ooo 


२१ सामुग्री ब पुरवठा १२५.०० [oo 
२६ जाहिरात प्रसिध्दी ३०.०० foo 
द्र | 0.०० | 


५० इतर खच १.०० 


.,०० 
00 
} 9.00 | 
| 0 


५२ यंत्र सामुग्री ब साधनसमुग्री 


2 2 ९१३१८७३८.०० | ११२१९६४.५८ 


०१ वेतन 
०६ दूरध्वनी, बीज व पाणी शुल्क 


0 
0 


३८.०० 


१५५७४७.०० १५५७४.७० 


१००,०० 


११९ प्रवास खर्चे 


९९०,०० 


१३ कार्यालयीन खर्च 


२२५.०० 


१४ भाडेपट्टी ब कर 


१०००,०० 


१७ संगणक खर्च 


११२.०० 


२१ सामुग्री ब पुरवठा 


30,00 


२४ इंधन 


६८.०० 


२६ जाहिरात प्रसिध्दी 


8.00 


२७ गोण बांधकामे 


११.०० 


५२ यंत्र सामुग्री ब साधनसमुग्री 


२९.०० 


एकूण 


१५८३२३.०० १५६४१.४५ 


जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने 


२४०१ ०१६३ 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२७२७५.०० | ९०० | 


३६ सहाय्यक अनुदाने (वेतन) १५२६७१४.०० १५२६७१.४० 

एकूण १५५३९८९.०० १५२६७१.४० 
वा संगणक सेवा कृषि संचालनालय कार्यालयाच्या २४०१ १४७३ कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १७ संगणक खर्च ११२.०० | oo 
'एकूण ११२.०० | 00 | 


योजनेचे नाव नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यां 


०१ वेतन ३७०९८८.०० ३७०९८.८० 
०२ मजूरी ७२९२३१.०० ३६४६.५५ 
०३ अतिकालीक भत्ता ५.०० 
०६ दूरध्वनी, बीज व पाणी शुल्क १६६२.०० 
तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र २४०१ ०२६१ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 22 प्रवास खर्च १९२५.०० 
१३ कार्यालयीन खर्च २६७०.०० 
१४ भाडेपट्टी ब कर ३३३.०० 
२१ पुरवठा व सामुग्री ८४००.०० 
२७ गोण बांधकामे १६९२.०० 
४६०६४६.०० ४०९७८.६० 

08 वेतन २२८५८०.०० २२८५८.०० 

०२ मजूरी ५२३४२.०० २६७.१५ 

०३ अतिकालीक भत्ता २९.०० [wo 

०६ दूरध्वनी, बीज ब पाणी शुल्क ७५२९.०० ३७६.४५ 

११ प्रवास खच १०८९.०० | ooo 

१३ कार्यालयीन खर्च ३७६५.०० १८८.२५ 
२४०१ ०३०५ कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे १४ भाडेपट्टी ब कर १२३७.०० ६१.८५ 

१७ संगणक खर्च ६३.०० | ooo 

२१ पुरवठा व सामुग्री १५८६०.०० | wo 

२७ लहान बांधकामे ५८.०० | wo 

२८ व्याबसायिक व विशेष सेवा १.०० | nce | 

५०, इतर खर्च 2,00 | eco 

५२ यंत्रसामग्री ब साधन सामग्री ५८.०० | ९.0० | 
—— 3333 | 
०१ वेतन १०५८८.०० १०५८.८० 

०३ अतिकालीक भत्ता २८.०० [ooo 

०६ SQ, बीज ब पाणी शुल्क 
११ प्रवास Ga 

१३ कार्यालयीन खर्च 

२६ जाहिरात प्रसिध्दी 


बीज,रासायनिक खत नियंत्रण ब किटकनाशक चाचणी 
प्रयोगशाळा 


कृषि विषयक माहिती पथक २४०१०७३५ कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


लेखाशिर्ष 


योजनेचे नाव 


शेतकरी मासिक 


२४०१ ०७४४ 


नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यां 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


pe 


०३ अतिकालीक भत्ता 


मुळ अथसंकल्पीय 


-) 


१०४५४.०० 


२.०० 


TAA केलेली 


| ewe 


०६ दूरध्वनी, बीज ब पाणी शुल्क 


२६.०० 


१.३० 


११ प्रवास खर्चे 


२५.०० 


| eco | 


१३ कार्यालयीन खर्च 


३०१०,०० 


१५०.५० 


२६ जाहिरात प्रसिध्दी 


२४८८३.०० 


| ewe | 


एकूण 


३८४००.०० 


११९७.२० 


वसंतराव नाईक राज्य कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था, नागपूर ब तिच्या सात संलग्न संस्थांना सहायक | २४०१ ४२५८ 


अनुदान 


कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
३६-सहाय्यक अनुदाने (वेतन) 


४५५३.०० 
११५३७९.०० 


| ९०० | 


११५३७.९० 


एकूण 


११९९३२.०० 


११५३७.९० 


भाजीपाला रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानक उदयाने । २४०१ १७२२ 


कृषी आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


०१ वेतन 


५१२२०९.०० 


५१२२०.९० 


०२ मजूरी 


८००००,०० 


४०००,०० 


०३ अतिकालीक भत्ता 


७५०,०० 


०६ दूरध्वनी, बीज ब पाणी शुल्क 


२०००,०० 


११ प्रवास खर्चे 


२०००,०० 


१३ कार्यालयीन खर्च 


२०००,०० 


१४ भाडेपट्टी ब कर 


२००,०० 


१७ संगणक खर्च 


७५०,०० 


२१ पुरवठा व सामुग्री 


40000,00 


२४ इंधन 


C&,00 


२७ गोण बांधकामे 


१०००००,०० 


एकूण 


७४८५९५.०० 


५५४३०.९० 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेतर्गत विम्याच्या हप्त्यासाठी 


४०९ १६६४ 
अर्थसहाय्य ९४०१:८१ ६६ 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


३३-अर्थसहाय्य 


२००००००,०० 


2000000,00 


ee | 


त SR प्रधानमंत्री फसळ विमा योजनेंतर्गत पूरक अनुदान | २४०१ 8०५२ कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३३-अर्थसहाय्य 200000,00 Ez 
एकूण 200000,00 | eco | 
२३५१७९६८.०० २०७९६२९.२० 


एकूण २४०१ दत्तमत्त 


योजनेचे नाव 


२४०२ मृद व जलसंधारण 


मृद सर्वेक्षण आणि अन्वेषण व मृद विश्लेषण रसायन 
प्रयोगशाळा 


महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने 


लेखाशिर्ष 


२४०२ ००३२ 


२४१५ ००२५ 


नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यां 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


नियंत्रक ,महात्मा फुले कृषि विदयापीठ 


मुळ अर्थसंकल्पीय वेतरित केलेली 


pe * 


08 वेतन ३०१२४९.०० ३०१२४.९० 
०२ मजूरी ५१९.०० २५.९५ 
०३ अतिकालिक भत्ता ५३.०० [ooo 00 


०६ दूरध्वनी, बीज व पाणी शुल्क २५२७.०० १२६.२५ 
१ प्रवास wa %400,00 


१३ कार्यालयीन Gat २६९८.०० १३४.९० 
१४ भाडेपट्टी ब कर २२५२.०० ११२.६० 
१६ प्रकाशने ५०.०० } 9.00 | 


०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च १९८५०००.०० १९८५००.०० 


३१ सहायक अनूदाने(वेतनेतर ) ११५८७५.०० | co | 


३६ सहायक अनूदाने( वेतन) २४९०५००,०० २४९०५०.०० 


एकूण 


४५९१३७५.०० ४४७५५०.०० 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला 
सहायक अनुदान 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक 
अनुदान 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला 
सहायक अनुदान 


२४१५ ००३४ 


नियंत्रक,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठ 


२४१५ ००४३ 


२४१५ ००५२ 


नियंत्रक,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विदयापीठ 


०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च ४९८०५७.०० ४९८०५.७० 


३१ सहायक अनूदाने( ) ३६३३३.०० | eco 
३६ सहायक अनूदाने(वेतन ) ११२६६१२.०० ११२६६१.२० 
१६६१००२.०० १६२४६६.९० 
०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च १०७५३९५.०० १०७५३९.५० 
३१ सहायक अनूदाने( वेतनेतर) १२२९७८.०० 
३६ सहायक अनूदाने( वेतन १५१७६५९.०० १५१७६५.९० 
२७१६०३२.०० २५९३०५.४० 
९३८०२३२.०० ९३८०३.२० 
७५००२.०० 
१५९९२०२.०० १५९९२०,२० 
२६१२२३६.०० २५३७२३.४० 


योजनेचे नाव 


महाराष्ट्र कृषिविषयक शिक्षण व संशोधन परिषदेला 
सहायक 


लेखाशिर्ष 


२४१५ ००६१ 


नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यां 


कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


pe 


39 सहायक अनूदाने नदान 


मुळ अर्थसंकल्पीय 


Re) 


८९४१.०० 


३६ सहायक अनूदाने 


२५६११.०० 


२५६१.१० 


एकूण 


8३४५५२.०० 


२५६१.१० 


पशुसंवर्धन 


महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला सहायक अनुदाने 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला 
सहायक अनुदान 


2415 0197 


2415 0179 


नियंत्रक ,महात्मा फुले कृषि विदयापीठ 


नियंत्रक,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
विदयापीठ 


३१ सहायक अनूदाने +] 


३६ सहायक अनूदाने +] 


०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च 


४७५००,०० 
४८७७१.०० 


४२४८२.०० 


३१ सहायक अनूदाने( वेतनेतर) 


११०३.०० 


३६ सहायक अनूदाने ( वेतन ) 


१७५७२.०० 


एकूण 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला 
सहायक अनुदान 


2415 0203 


नियंत्रक,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठ 


३१ सहायक अनूदाने वेतनेतर 


६११५७.०० 


३६ सहायक अनूदाने दाने( वेतन 


१७६९.२३० 


एकूण 


१७६९.३० 


दुग्धव्यवसाय 


२६ 


०६ दूरध्वनी, बीज व पाणी शुल्क 


१६५६.९० 


११ प्रवास खर्च 
१३ कार्यालयीन खर्च 
दुग्धशाळा विज्ञान संस्था आरे २४१५ ०२१२ | आयुक्‍त दुग्धव्यवसाय विकास, मुंबई क पडपड क 
2 > 

र ढी ve i १७ संगणक खर्च 

२१ पुरवठा व सामुग्री 

२६ जाहिरात प्रसिध्दी 

२९ विक्रोसाठी वस्तू खरेदी ७०.०० 

५२ यंत्र सामुग्री साधन १०४.०० 

१८०७०.०० 

दुग्धक्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका पाठयक्रम ।२४१५ ०५७१ | आयुक्त दुग्धव्यबसाय विकास, मुंबई वतत त ae 
a ५६२.०० ५६.२० 


अ. ee नियंत्रक संवितरण अधिकाऱ्या मुळ अर्थसंकल्पीय व केलेली 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष | नियंत्रक / आहरण व संवितरण = pe : 
क्र क्र तरतुद तरतूद 


SRT a aaananaianes! 


3 . निवळ : ०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला baie ,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि टं 
सहायक अनुदान विदयापीठ 


३६ सहायक अनूदाने( वेतन १५०६५७.०० १५०६५.७० 
व $= रक ००१९०३४८०० 


डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला सहायक नियंत्रक हो पेजाबरांव ३१ सहायक अनूदाने( वेतनेतर ) oo 
2415 0268 ,डॉ. देशमुख कृषि विदयापीठ 
अनुदान ३६ सहायक अनूदाने(वेतन ) २१८.१० 


अनूदाने( वेतनेतर ) |____0.00____| 
) ; 
° 


इतर संस्थाना सहाय्य 


डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विदयापीठाला 
कर्मचा-यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य 2415 1012 
अंशदानाची रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 


नियंत्रक,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 


विदयापीठ ०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च 


महात्मा फुले कृषि विदयापीठाला कर्मचा-यांच्या 
३० | डी-३ ।अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची रक्‍कम | 2415 1021 |नियंत्रक ,महात्मा फुले कृषि विदयापीठ ०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च ६५६०७.०० ६५६०.७० 
देण्यासाठी सहायक अनुदान 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विदयापीठाला कर्मचा- नियंत्रक,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
नि TART नाईक मराठवाडा कृषि 


३१ | डी-३ ।यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतकी समतुल्य अंशदानाची | 2415 1041 विदयापीठ ०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च ५२९२०.०० ५२९२.०० 
रक्कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठाला कर्मचा- 
३२ । डी-३ यांच्या अंशदानाच्या रकमेइतको समतुल्य अंशदानाची | 2415 1059 ।नियंत्रक,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विदयापीठ ०४ निवृत्तीवेतनविषयक खर्च ३८१८९.०० ३८१८.९० 
रक्‍कम देण्यासाठी सहायक अनुदान 
दत्तमत ३६००२६२१.०० ३२९०५९८.८० 
डी-३ एकूण- भारित ८००.०० | 00 | 
एकूण ३६००३४२९.०० ३२९०५९८.८० 
२७०२ लहान बांधकामे 
३३ | She [wot arden नि-प्रयोगनिर्दशन प्रक्षेत्र २७०२ १९३३ [HPA आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०२ मजूरी ३९६९.०० १९८.४५ 


'एकूण ३९६९.०० १९८.४५ 


योजनेचे नाव 


३४५१- सचिवालय आर्थिक सेवा 


लेखाशिर्ष 


BWR OBR 


नियंत्रक / आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यां 


उप सचिव, कृषि व पदुम विभग मंत्रालय, मुंबई, 


| बाब 


०१ वेतन 


मुळ अर्थसंकल्पीय 


Re) 


२०४९६१.०० 


वितरित केलेली 


२०४९६.१० 


०३ अतिकालिक भत्ता 200,00 | eco 


०६ SQ, बीज ब पाणी शुल्क 


१० कंत्राटी सेवा 


\900,00 


220,00 


३५.०० 


९४.०० 


११ प्रवास wa 400,00 } 9.00 
१२ विदेशी प्रवास Get १.०० [wo 


१३ कायोलयीन Ga 
१४ भाडेपट्टी कर 


२० इतर प्रशासकोय ख 


७२४८.०० 


२००,०० 


१२०.०० 


३६२.४० 


20,00 


१७ संगणक खचे ७५७.०० | wo 00 


} 0.00 | 


२८ व्यावसायिक सेवा १.०० [ooo 
||| २१९८५६८.०० २०९९७.५० 
२२२५३७.०० २११९५.९५ 


३५ | SER ६२१६ ०२०१ ५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा ७६४३.०० जि 
'एकूण ७६४३.०० | 00 | 
७६१०, शासकोय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
घर बांधणी अग्रिम ७६१० ०२११ ५५ कर्ज ब आगाऊ रकमा १९९१००.०० | eco 
मोटार बाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२२९ Qu कर्जे ब आगाऊ रकमा उल red 

३६ | डी-११ क 
इतर वाहन खरेदी अग्निमे ७६१० ०२३८ ५५ कर्जे ब आगाऊ रकमा २५.०० शिका 
संगणक खरेदी अग्निमे ७६१० १९२२ ५५ कर्ज ब आगाऊ रकमा १८३५.०० [eco 
डी १९ एकूण- २१२६५३.००__ | ०.००____| 
एकूण सर्व ३६४४८३७१.०० | ३३११७९४.७५ 


